वार्षिक योजना सन २०२२-२३ प्रचार, प्रसिध्दी व 
प्रशिक्षण (२४०६ ८५८९) या लेखाशीर्षांतर्गत मंजूर 
करण्यात आलेल्या माध्यम आराखड्यानुसार पुढील 
कार्यवाहीकरीता समिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.८९/फ-११ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १४ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा:- 


१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.मावज-२०२१/प्र.क्र.१२६/का-३४, 
दि.१३.०८.२०२१ 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) म.रा. नागपूर, यांचे पत्र 
क्र.कक्ष-१/पी/नबाप्र/प्र.क्र.३६/५६९/२०२२-२३, दिनांक २४.१२.२०२२ 
3) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दि.०३.०२.२०२३ 
रोजीचे पत्र. 
8) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क.४३/अर्थ-३, दि. ०८.०२.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (२४०६ ८५८९) या योजनेसाठी सन २०२२-२३ करिता माध्यम आराखडा 


मंजूरीबाबतचा प्रस्ताव संदर्भाधीन क्रमांक २ येथे नमूद पत्रान्वये शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. 


सदर माध्यम आराखडा संदर्भाधीन क्र. १ येथे नमूद दिनांक १३.०८.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील 


तरतुदीनुसार पुढील आव्यक कार्यवाहीस्तव माहिती व जनसंपर्क महसंचालनालयास पाठविण्यात आला 


होता. त्यानुषंगाने दिनांक १५.०१.२०२३ रोजी महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, 


यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली असून सदर बैठकीच्या इतिवृत्तास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 


देण्याबाबतची विनंती या विभागास करण्यात आली होती. 


०२. सन २०२२-२३ करीता विभागाच्या माध्यम आराखड्यानुसार कार्यवाही करण्याकरीता मा. मंत्री 


(वने) यांनी दिळेल्या आदेशानुसार प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (२४०६ ८५८९) या योजनेसाठी सन २०२२- 


२३ या वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या माध्यम आराखड्यानुसार विभागामार्फत तसेच माहिती व 


जनसंपर्क महासंचाळलनालयामार्फत करावयाच्या प्रत्येक जाहिरात, प्रचार व प्रसिध्दी यामधीळ शब्दरचना 


व आठाय काटेकोरपणे तपासण्याकरीता तसेच आठाय हा आकर्षक व aera पर्यावरणाबाबत 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.८९/फ-११ 


जागरूकता वाढवणारी असावी याबाबतची तपासणी करणे आवश्यक आहे. सदर तपासणी करण्याकरीता 


एक समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण ( २४०६ ८५८९) या योजनेसाठी सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता मंजूर 


करण्यात आलेल्या माध्यम आराखड्यानुसार विभागामार्फत तसेच माहिती व जनसंपर्क 


महासंचाळनालयामार्फत करावयाच्या प्रत्येक जाहिरात, प्रचार व प्रसिध्दी यामधील शब्दरचना व आठाय 


काटेकोरपणे तपासण्याकरीता तसेच आठाय हा आकर्षक व इाब्दरचना पर्यावरणाबाबत जागरूकता 


वाढवणारी असावी याबाबतची तपासणी करणे आवश्‍यक आहे. सदर बाब विचारात घेवून पुढीलप्रमाणे 


समिती गठीत कण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे पदनाम समितीमधील पदनाम 


| अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण), महाराष्ट्र राज्य, । अध्यक्ष 


पुणे 

२ अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (माहिती तंत्रज्ञान धोरण), महाराष्ट्र राज्य, । सदस्य 
नागपूर 

३ वन संरक्षक (नियोजन व व्यवस्थापन) वन्यजीव, नागपूर सदस्य सचिव 


०३. उक्त नमूद समिती ही प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (२४०६ ८५८९) या योजनेसाठी सन २०२२-२३ 


करिता मंजूर करण्यात आलेल्या विभागाच्या प्रसिध्दी माध्यम आराखड्या नुसार विभागामार्फत तसेच 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाळलयामार्फत करावयाच्या प्रत्येक जाहिरात, प्रचार व प्रसिध्दी याकरीता 


सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता गठीत करण्यात येत आहे. 


०४. सदर समितीने उक्त परि. क्र ०३ येथे नमूद सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता मंजूर करण्यात 


आलेल्या विभागाच्या प्रसिध्दी माध्यम आराखड्या नुसार विभागामार्फत तसेच माहिती व जनसंपर्क 


महासंचाळलनालयामार्फत करावयाच्या प्रत्येक जाहिरात, प्रचार व प्रसिध्दी यामधील शब्दरचना व आठाय 


काटेकोरपणे तपासण्याची कार्यवाही करावी. सदर तपासणी करतांना प्रसिध्द करावयाच्या प्रत्येक 


जाहिरातीमधील sas हा आकर्षक व शब्दरचना पर्यावरणाबाबत जागरूकता वाढवणारी असावी 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.८९/फ-११ 


याबाबतची खातरजमा उक्त समितीमार्फत करण्यात यावी. त्यानंतर जाहिरात, प्रचार व प्रसिध्दी 


यासंदर्भातील पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२१५१४४८१८९२१९ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by INGALE VINAYAK BALASAHEB 


IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, 


282a00b0a0507f339edd9409eebc43f466c57e6ec219f02 
2cb4d8e9d79999% hi 


postalCode=400032, 
ialNumber=B9DD74802COE9E87CDD582D 1 AEASDC4506C60DE 
‘A869DFEOB71557BF4A56623D7, cn=INGALE VINAYAK BALASAHEB 


2023.02.15 14:53:55 +05'30 


(विनायक बा. इंगळे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख ),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. मा. मंत्री (वने), यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रधान सचिव (वने), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालाय, मुंबई 

७. निवडनस्ती फ-११. 


Cc AW A -5 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


